उपसंचालक, आरोग्य सेवा ( परिवहन ), पुणे 
संचालनालय, पुणे यांच्या अखत्यारितील 
कार्यालयीन वाहनांच्या दुरुस्तीच्या खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वाहन -२०२३/ प्र.क्र.९७/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : २३ मे, २०२३ 


वाचा :- १) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे यांचे पत्र क्र. : आसेप/तांत्रीक विभाग/कक्ष 
११८(३)/ वाहन दुरुस्ती खर्च प्रशासकिय मंजूरी/२९६३-६५/२०२३, दि.२८०.०३.२०२३. 
२) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे यांचे पत्र क्र. : आसेप/तांत्रीक विभाग/कक्ष 
११८(३)/वाहन दुरुस्ती खर्च प्रशासकिय मंजूरी/२९६०-६२/२०२३, दि.२८.०३.२०२३ 
३) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे यांचे पत्र क्र. : आसेप/तांत्रीक विभाग/कक्ष 
११८(३)/वाहन दुरुस्ती खर्च प्रशासकिय मंजूरी/२९६६-६८/२०२३, दि.२८.०३.२०२३. 
४) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे यांचे पत्र क्र. : आसेप/तांत्रीक विभाग/कक्ष 
११८(३)/वाहन दुरुस्ती खर्च प्रशासकिय मंजूरी/२९५७-५९/२०२३, दि.३०.०१.२०२२. 
५) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे यांचे पत्र क्र. : आसेप/तांत्रीक विभाग/कक्ष 
११८(३)/वाहन दुरुस्ती खर्च प्रशासकिय मंजूरी/२९७३-७५/२०२३, दि.२९.०३.२०२२. 
६) वित्तविभाग शासननिर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/नियम, भाग-२,दि. १७.०४.२०१५ 
प्रस्तावना :- 
उपसंचालक,आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे यांच्या उपरोक्‍त दि.२८.०३.२०२३ व दि.२९.०३.२०२३ च्या 
पत्रान्वये सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मुंबई यांचे कार्यालयीन वाहनाकरीता एकुण ०५ देयकांच्या दुरुस्तीच्या 
रकमेस प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला होता. उपसंचाळक,आरोग्य सेवा,परिवहन पुणे 
यांचेकडून सार्वजनिक आरोग्य विभागातील वाहनांची ०५ देयके खर्च वाजवी असल्याबाबत सक्षम प्राधिकारी 
(कार्यकारी अभियंता),यांत्रिकी विभाग-२,पुणे यांनी प्रमाणित करुन fel आहेत. सदर खर्चास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत उपसंचाळक,आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे यांचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
यासंदर्भात पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
वाहन क्रमांक | देयक | दैयक दिनांक | रक्कम रुपये दुरुस्तीचा तपशील 
क्रमांक 
एमएच १२ | २५२११ | १७.१२.२०२२ । रु. ४२,६७१/- | चार नवीन टायर्स बसविणे, नवीन बटरी बसविणे, 
सीवाय ००९८ इंजिन ऑईल बदलणे, फ्यूअल फिल्टर्स बदलणे 


ऑईलफिल्टर्स बदलणे तसेच इ. किरकोळ दुरुस्ती 


एमएच १५ | IAPOPU_ | २१.०२.२०२३ | रु. ६९,९२३/- | वॉटर पंप बदली करणे,टायमिंग बेल्ट बदलणे, इंजिन 
ए.ए. ७०७० २२२३०० हेड दुरुस्ती करणे,फ्रन्ट बंपर दुरुस्ती करणे, 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन -२०२३/ प्र.क्र.९७/ आरोग्य-४ 


४५२३९ इलेक्ट्रीकल दुरुस्ती इत्यादी कामे 
एमएच १२ ४२४ २३.१२.२०२३ | रु. १९,८३० । इंजिन ऑईल dot करणे, इंजेक्‍्टर क्लीन करणे,अँड 
युसी २०२४ TX22- । १२.०१.२०२३ | रु. ३०,१४९/- | ब्लू टॉप अप करणे, व्हील अलायमेंट करणे, व्हील 
१४५१६ बॅलेसिंग करणे व इतर दुरुस्ती 
एमएच १२ | २३११०१ | १५.१२.२०२२ | रु. १३,७५७/- | वॉटर पंप दुरुस्ती करणे,ब्रेक दुरुस्ती करणे, इंजिन 
युसी ५८१४ ३१५७२२ ऑईल बदली करणे इत्यादी कामे 
१८० 
एमएच १२ TX22- । ०९.०१.२०२३ | रु. 32,930/- | डाव्याव उजव्या बाजूचा रनिंग,बोर्ड पनल डेटींग व पेट 
आर आर ०९९४ | १४३१८ करणे,संपूर्ण वाहन पेंटींग करणे,ब्रैक दुरुस्ती 
TX22- | ३०.१२.२०२२ | रु.१२,३८४/- | करणे,डाव्या बाजुला स्टेअरिंग रॅकमध्ये आवाज, सेंट्रल 
१३८७२ लॉक दुरुस्ती, इंजिन ऑईल,ऑईल फिल्टर बदली इ. 
TX22- | २९.१२.२०२२ । रु. ४७,२७७/- 
१३८७२ 
४३० ०९.०१.२०२३ रु. 3,२००/- 
रु.९५,७९८/- 
एकूण रुपये  । रु.२,७१,६७८/ 


२. उपरोक्त तक्‍त्यामधीळ वाहनावरील खर्च हा सक्षम प्राधिकारी (कार्यकारी अभियंता),यांत्रिकी विभाग- 
२, पुणे यांनी प्रमाणित करुन दिलेल्या सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे वापरातील वाहनाच्या दुरुस्तीसाठी 
रु.२,५७,३५४/- (रुपये दोन लाख, सत्तावन्न हजार तीनशे चोपन्न फक्त) इतक्या रक्कमेच्या खर्चास खाळील 
अटी व शर्तीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


१) खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

2) जर वाहन शासकीय कार्यशाळेत दुरुस्त करण्यात येणार नसेल तर संबंधीत सक्षम प्राधिकारी यांनी (या 
विषयीचा) खर्च वाजवी असल्याबद्दल प्रमाणित केलेले असले पाहीजे. 

३) कार्यपध्दती विषयक नियमांचे आणि इतर सर्वसाधारण निर्देशांचे अनुपालन करण्यात यावे. 

४) वाहनाच्या दुरुस्तीचा तपशील व त्यावर झालेल्या खर्चाची नोंद तसेच, वाहनास बसविलेले टायर, टयुब, 
बॅटरी इत्यादीचा तपशील वेळोवेळी वाहनाच्या हिस्ट्री पुस्तकात लिहिणे आवश्‍यक आहे. 

५) वरील सूचनांचे कोटेकोरपणे पालन सर्व संबंधितांनी करावे, अन्यथा संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करुन 
त्यांच्या विरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल. 

६) याकरीता होणारा खर्च विहित पध्दतीने करण्यात यावा. 


३. सदरचा खर्च “मुख्य लेखाशिर्ष, मागणी क्र.१, २२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचालन व प्रशासन, ४००-इतर खर्च, ८००- इतर खर्च, (०१)(०१) राज्य आरोग्य 
परिवहन संघटनेची आस्थापना, २२१० ०१०१,२२१० १०५३,२२१० ०३५१,२२१० ०४१३ व २२१० ०३१५” या 
लेखाशिर्षा खाळील सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये ५१- मोटार वाहने या बाबीच्या उपलब्ध अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


8. सदर शासन निर्णय, fea विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक-विअप्र २०१२/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, नुसार, वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका - १९७८ भाग पहिला, उपविभाग- 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन -२०२३/ प्र.क्र.९७/ आरोग्य-४ 


दोन मधील अ.क्र.१९, नियम क्र. ६९ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारात 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२९२१४४३७९८१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHOK MAROTI 


ATRAM 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e212845 163abd708717bb4 
bef92b6886b147679aSaf5a494e2686 
89ab8d696dd, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


rialNumber=5F7ECA1F400D866EA 


sel 
34324CEA1A547AA04FODA0794A00B 
EE126E8678172A15C5, cn=ASHOK 
MAROTI ATRAM. 


Date: 2023.05.23 16:16:49 +05'30' 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
३. संचालक, आरोग्य सेवा-२, आरोग्य सेवा, पुणे. 

४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे. 

६. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

८. वित्त विभाग (विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 

९. विभागीय कार्यशाळा, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे. 

१०. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


